अनुसूचित जमातीचे जातवैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्यासाठी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, मंत्रालय 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: १४ जुले, २०२३. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०.६.२०२०. 


3) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्र. मजीप्रा/शा.नि.२१.१२.२०१९/१०३/आ-३, 
दिनांक २७.११.२०२० 


४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३, 
दिनांक २८.१२.२०२०. 

५) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्र.मजीप्रा/सर्वोच्च न्यायालय निर्णय/३/२०२०/आ-१, 
दिनांक १७.०३.२०२१. 

६) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्र.मजीप्रा-२०१९/श्ा.नि./२१.१२.२०१९/अधिसंख्य 
पदे/आ-३/भाग-२, दिनांक २४.०३.२०२३. 


प्रस्तावना - 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या 
सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन दि. २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात ९८ कर्मचा-यांच्या सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यासाठी ९८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाने संदर्भाधीन दिनांक 29.99.2020 च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुषंगाने 
संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिनस्त 
कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांसाठी ९८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या शासन निर्णयाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 
सहपत्रातील काही कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्‍ती अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातून झाली नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यामुळे तसेच काही कर्मचाऱ्यांनी अनुसूचीत जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले असल्यामुळे 
अशा कर्मचाऱ्यांची नावे अधिसंख्य पदाच्या यादीतून वगळण्याचे प्राधिकरणाने संदर्भाधीन (५) व (६) च्या 
पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे. त्यानुषंगाने त्यांची नावे अधिसंख्य पदांच्या यादीतून वगळण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

खाली नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०२० च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या सहपत्राच्या यादीतून वगळण्यात येत आहे. 


अ. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम दिनांक २८.१२.२०२० शेरा 
क्र. च्या शासन निर्णयाच्या 
सहपत्रातील अ.क्र 

| | Q 3 8 4 

ia श्री. एस. एस. अष्टगी उपअभियंता १५ विमाप्र 

२ श्री. एस. एस. आटंद उपअभियंता १६ इमाव 

३ श्री. जे. जे. भुजाडे उपअभियंता (यांत्रिकी) २२ -- | 

४ श्री. ज. का. कोळी कार्यासन अधिकारी ४५ प्रकल्पग्रस्त 

५ श्री. एन. एम. गायकवाड कनिष्ठ ७४ अजा जात वैधता 

प्रमाणपत्र सादर 
६ श्री. पी. एन. महाले डहिपाई ९१ -- | 
७ श्री. एन. एम. हिंडे डिपाई ९२ -- 


२. सदर शासन निर्णय उक्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतचे 
प्राधिकरणाचे आदेशा रद्द करण्याच्या अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. Wart aM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१४१२१८२३५८२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
: ८4५, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
6d5121ea1547cSb6abacS0546c582bc9cb 


RAJENDRA 
MAHADEV 
GENGAJE 


रा.म.गेंगजे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
२) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 
3 


) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
४) मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
५) आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे 
६) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
) 
) 
) 


महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

सर्व अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


(< 


प्रत: 

१)मा. मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

3) प्रधान सचिव (साप्रवि/साविस) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


8) कार्यासन 964, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६)निवडनस्ती पाप-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


